सन 2098-20 या वर्षातील प्रत्यर्पित 
होणारी तरतूद (दत्तमत)(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“२२३५ सामाजिक सुरक्षा कल्याण ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१२०/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- १३ मार्च,२०२० 
शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० सहकार,पणन FT gale विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ” या लेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी (दत्तमत) अनिवार्य रु.३.६० लाख 
(अक्षरी रुपये तीन लाख साठ हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित 
केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६१११३२४१८१४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA 

BABAN 

JADHAV 

(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 


३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
८. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२९९/९प्र.क्र.१२०/२०१९)/१७स दि.१३.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०९९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (सर्मापित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२२३५,स्रामाजिक सुरक्षा ब कल्याण (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) योजना 


(रुपये हजारात) 


सन २०९९-२० चे अर्थसंकल्पिय अंदाज | (बचत) प्रत्यपत | बचतोनंतर असणारे | तवा a चा 
किंबा पूरक विनियोजन करावयाची रक्‍कम । अंतिम अनुदान 


a काण 


२२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

६०-इतर सामाजिक सुरक्षा ब कल्याण कार्यक्रम, 

१०४,ठेव संलग्न विमा योजना- शासकोय मुळ तरतूद 
भविष्य निर्वाह निधो , 

(००)(००)(०१) (२२३५ १७८२)-५०इतर खर्च 


प्रसंगानुरुप प्रस्ताच न आल्याने तरतूद अखचित. 


एकूण-२२३५,साम 


